विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुल निधी 
वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत- जिल्हा 
क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण (लेखाशीर्ष २२०४ ५३१२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 22 जुले, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक-राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/क्रीयुसे-१, 

दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/क्रीयुसे-१, 

दिनांक २१ मार्च,२००९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 
५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.-ताक्रीसं/देदु/निमा/निवि/२०२१-२२/का-९/१८३, 

दिनांक २२ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा धोरण, २००१ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा 

निर्माण करणे, राज्यातील नागरिक व खेळाडूंना सराव, प्रशिक्षण, व्यायाम यासाठी अद्यावत क्रीडा सुविधा उपलब्ध 
करण्यासाठी, संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, दि.२१ मार्च, २००९ अन्वये क्रीडा संकुलाच्या योजनेनुसार 
विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे रु.२४००.०० लाख, रु.८००.०० लाख व 
रु. १००.०० लाख याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. या संकुलाच्या देखभालीसाठी, संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, 
दिनांक २६ मार्च, २००३ मधील परिच्छेद-२ व ६ मधील आदेशानुसार खालीलप्रमाणे निधी अनुज्ञेय आहे :- 


अ.क्र. | संकुल प्रथम वर्षाकरिता द्वितीय वर्षाकरिता | तृतीय वर्षाकरिता 
| 9 | विभागीय क्रीडा संकुल १५.०० लाख १२.५० लाख १०.०० लाख 
२ | जिल्हा क्रोडा संकुल १०.०० लाख ७.५० लाख ५.०० लाख 
३ | तालुका क्रोडा संकुल प्रतिवर्षी ३.०० लाख 


२. या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२५००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत 


करण्यात आली आहे. क्रीडा व युवक संचालनालयाने संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये ५६६ तालुका क्रीडा संकुले व 
जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया यासाठी रु.१६८.२४८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 


त्यानुसार जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया व ५६ तालुका क्रीडा संकुलांसाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण या कार्यक्रमांतर्गत योजनेकरीता सन 


२०२१-२२ या वर्षाकरिता विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुल यांच्या 
देखभालीसाठी अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी ५ टक्के म्हणजेच रु.१२५.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त 


विभागाने मान्यता दिली आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने दिलेल्या सुधारीत माहितीनुसार ४२ तालुका 


क्रीडा संकुले व जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदियासाठी एकूण रु.१२५.०० लक्ष (रुपये एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) 


इतका निधी सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व परिशिष्ट-"ब" मध्ये दर्शविल्यानुसार वितरीत करण्यास व आयुक्त, 


क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. 


ay 


APSA देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान वितरीत करताना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील:- 


(आ) प्रति वर्ष संकुल देखभालीसाठी प्रस्तावित केलेले अनुदान क्रीडा संकुलास प्राप्त होणारे उत्पन्न यातून 
येणारी तूट यापैकी किती रक्‍कम कमी असेल अशी रक्‍कम अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात यावी. 


(ब) संकुलाचा विमा उतरविताना प्रामुख्याने केंद्र शासनाचा उपक्रम असणा-या विमा कंपनीकडून संकुलांना 
विमा संरक्षण घ्यावे, 


(क) या योजनेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळणा-या अनुदानाचे वितरण शासन मान्यतेने करण्यात यावे. 


सन २०२१-२२ मध्ये देखभाल दुरुस्तीकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.२५००.०० लक्ष एवढया तरतुदीच्या ५ 


टक्के निधी म्हणजे रु.१२५.०० लाख सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमूद जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया व 
परिशिष्ट- “ब” नुसार ४२ तालुका क्रीडा संकुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता वितरीत करण्यात यावा. 


४. 


उपरोक्त देखभाल दुरुस्तीचा निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावी. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ 
नये. 


., राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेडा/नियम/ शासन 


निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन उपरोक्‍त वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या 
अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाज्ीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, 


क्रीडा व खेळ, (१६) (०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे परिरक्षण (कार्यक्रम) (२२०४ ५३१२), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील या वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 


प. यासाठी, क्रीडा संकुल समितीला प्रशासकीय खर्चासाठी प्रत्येक जिल्हयापुढे दर्शविलेल्या मंजूर 
रकक्‍्कमेकरीता संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक 
सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२११/१४७१, दिनांक १६.०६.२०२१ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६६/२०२१/व्यय-५,दिनांक २२.०६.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२२१५२८१५१०२१ असा आहे. हा alear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S t क M d h k Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Wa । a 1 U a r ae 5 of D i tment, जी d dikes 7 age hy : 
2.5.4.20=82e 1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 
Nanal see eee ee 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, सर्व विभाग (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २२ जुले, २०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट-“अ 


सन २०२०-२१ या वर्षातील तालुका क्रीडा संकुल देखभाल अनुदान 
अ.क्र जिल्हा संकुलाचे नाव देय अनुदान 
१ | गोंदिया जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया १०,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) 
परिशिष्ट-“ब” 
सन २०२०-२१ या वर्षातील (प्रलंबित) तालुका क्रीडा संकुल देखभाल अनुदान 
अ.क्र जिल्हा ।अ.क्र. | तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय 
मानधन देय | इतर खर्च एकूण देय | देय अनुदान 
अनुदान अनुदान 
धि २. ३. 1 टॅ. | कि ६. 1 ७. | ८. 
a. "| माणगांव ८४०००.०० | १२६०००.०० २१००००.०० 
२. पेण १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
, 3. तळा ८.४०००,०० १२६०००.०० 240000,00 
eS ४. रोहा ९८४००.०० ६७०००.०० १६५४००.०० incon 
षु. पनवेल ३८४००.०० २९६०००.०० १२३४४००.०० 
६. सुधागड (90000,00 | १२००००.०० 920000,00 
२ हिंगोली 9 कळमनुरी १५८४००.०० | १३१६००.०० २९००००.०० 
वसमत १५८४००.०० १३६६००.०० २९५०००.०० | €€0000,00 
र्‌. औंढा (ना.) १५८४००.०० | १३६६००.०० २९५०००.०० 
3 नागपूर 1१० | उमरेड १६४४०००.०० १५६०००.०० 300000,00 
a | कुही १४४०००.०० १४००००.०० २८४०००.०० 
१२ भिवापूर ८४०००.०० | १८००००.०० २६४०००.०० 
१२३ सावनेर १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
qe हिंगणा १४४०००.०० १५६०००.०० 300000,00 
१५ उत्तर नागपूर १४४०००.०० | १५०६००.०० २९४६००.०० 
१६ नरखेड १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० ३८५८२००.०० 
१9 काटोल १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
१८ रामटेक १४४०००.०० १५६०००.०० 300000,00 
१९ मौदा १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
२० नागपूर ग्रामीण | 0,00 80000 ,00 80000 ,00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.१२३/क्रीयुसे-१, 


अ.क्र जिल्हा ।अ.क्र. | तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय 
मानधन देय | इतर खर्च एकूण देय | देय अनुदान 
अनुदान अनुदान 
ae .| २. ३ |. Be | कि ६. 1 ७. | ८. 
२१ | पारशिवणी १४४०००.०० | १३१६००.०० २७५६००.०० 
२२ कळमेश्वर १४४०००.०० | १५६०००.०० 300000,00 
२३ कामठी- 300000,00 
बोराची १४४०००,०० १५६०००.०० 
tof अमरावती | २४ धारणी १५८४००.०० | १३१६००.०० २९००००.०० 
२५ | alge रेल्वे १५८४००.०० | १४१६००.०० ३०००००.०० 
२६ दर्यापुर १४४०००.०० | १५६०००.०० 300000,00 
२७ नांदगाव खंडेश्वर १५८४००.०० | १४१६००.०० ३०००००.०० 
२८  । धामणगांव रेल्वे | १५८४००.०० | १३१६००.०० २९००००.०० 
२९ HAHN ८६४००.०० | २१३६००.०० 300000,00 | २९०८०००.०० 
30 तिवसा | 0,00 २३८०००.०० २३८०००.०० 
39 वरुड १५८४००.०० | १४१६००.०० ३०००००.०० 
३२ मोर्शी १५८४००.०० | १४१६००.०० 300000,00 
33s | चांदुर बाजार १५८४००.०० | १३१६००.०० २९००००.०० 
षु यवतमाळ | ३४ पांढरकवडा १५८४००.०० | १४१६००.०० 300000,00 
34 उमरखेड १५८४००.०० | १४१६००.०० 300000,00 
3६ दारव्हा १५८४००.०० | 939§00.00 2Q0000,00 
319 पुसद १५८४००.०० | १४१६००.०० ३०००००.०० 
३८ वणी १५८४००.०० | १४१६००.०० ३०००००.०० | २६४४०००.०० 
२३९ नेर १५८४००.०० | १३१६००.०० २९००००.०० 
Yo राळेगांव १५८४००.०० | १४१६००.०० 300000,00 
४१ आर्णी १५८४००.०० | 439§00,00 220000,00 
४२ महागांव १४४०००.०० | १३००००.०० २७४०००.०० 
एकूण रुपये- ५०३७६००.०० | ५२५२६००.०० | १०२९०२००.००  ११५०००००.०० 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पंधरा लक्ष फक्‍त) 
परिशिष्ट-अ +  परिशिष्ट-ब = एकूण रक्‍कम 


रु. १०,००,०००.०० 


+ 9,94,00,000.00 = 


(अक्षरी रुपये एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) 


१,२५,००,०००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


